महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ एप्रिळ, २०२१. 
वाचा:- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिळ, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.०६ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर शासन 
निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (४) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण विद्यमान तरतूद ₹१२७४९.०३ लक्ष मधून ₹१२६२.०८ लक्ष (अक्षरी रुपये बारा कोटी बासष्ट लक्ष आठ हजार फक्त) 
इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद जा 
(१) (२) (३) (४) 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२-समाज कल्याण, 

००१ संचालन व प्रशासन, 

(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 

| (०१) (०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 

(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३३५००० ३३५०० 
०३, अतिकालिक भत्ता ६७५ PF 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १६० 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० १२९५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ 1_0| 
१३, कार्यालयीन खर्च १०३१० ५१५ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ १७७ 
१७, संगणक खर्च ४२२ fF 
२१, पुरवठा व सामग्री p90 | ०० P| 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० PO 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo 10| 


ane निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद pal 
(१) (२) (३) (४) 
५०, इतर खर्च २० 10| 
५१, मोटार वाहने ३५ 10| 
एकूण (०१) (०१) ३८४६२२ ३५६४७ 
2 | (0१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ P| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०११८५ १०११८ 
एकूण (०१) (०३) १०२०४३ १०११८ 
एकूण (०१) ४८६६६५ ४५७६५ 
एकूण ००१ ४८६६६५ ४५७६५ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ३९०५५ ३९०५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ 4g 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४२ 10| 
१३, कार्यालयीन खर्च १७३ ८ 
१४, भाडेपट्टी व कर aioe a3 
१९, आहार खर्च २५२६ 10| 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ 10| 
५०, इतर खर्च १६८ fF 
ene ४४६५५ ४०२२ 
४ | (0% (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ 10| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
१३५४० १३५४ 
एकूण (०१) (०५) १४९९३ १३५४ 
एकूण (०१) ५९६४८ ५३७६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद ju 
(१) (२) (३) (४) 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(02) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ P| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११८४३८ ११८४३ 
एकूण (०२) (०३) २३६८१२ ११८४३ 
६ | (०२) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
५५०५३ शा 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) (9043 ७०५ 
एकूण (०२) (०४) ६२१०६ ७०५ 
एकूण (०२) २९८९१८ १२५४८ 
एकूण १०२ ३५८५६६ १७९२४ 
७ | १०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३२८५४ १३२८५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० १६२ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ २४१ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११०० Ft 
१३, कार्यालयीन खर्च 
२०७१ १०३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० २०० 
१९, आहार खर्च २५६२४ 10| 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० 10| 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ PF 
५०, इतर खर्च ७१२ P| 
एकूण (09) (09) १८०५६८ १३९९१ 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(2284-2969) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


ane निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद pall 
(१) (२) (३) (४) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५६०८३ 10| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ३७३७८ ३७३७ 
एकूण (११) (०१) ९३४६१ ३७३७ 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (2234 ए ८५७) 
०१, वेतन २१६३२९ २१६३२ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ६४ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० 3000 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च 3६३० fF 0| 
१३, कार्यालयीन खर्च ४०००० २००० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ २०८ 
१७, संगणक खर्च ८००० fF 0| 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० 10| 
एकूण (२३) (०१) ३३७००९ २६९०४ 
एकूण १०३ ६११०३८ ४४६२३२ 
qo | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १७६०५० १७६०५ 
03, अतिकालीन भत्ता ११८ 10| 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
३५०० १७५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१५ 10| 
१३, कार्यालयीन खर्च १६२३ ८१ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ २६ 
१९, आहार खर्च २९०४७ 10| 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ Pp 
५०, इतर खर्च ६३० a.) 
एकूण (०१) (09) २१६१८९ १७८८७ 
एकूण १०४ २१६१८९ १७८८७ 
११ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २२०५ FO 
एकूण ८०० yl 
एकूण 02, समाज कल्याण १६७४६६३ १२६२०८ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद ह 
(१) (२) (३) (४) 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(00) (09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्चे weft 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४०| i 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) 4208903 any 


२. या झासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शतींचे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल, २०२१ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४०७१७२८५५०६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE : 


(र. सि. RTS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल SEH संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


